सन १९७५-७७ मधील आणिबाणीच्या 
कालावधीत लोकशाहीकरीता लढा देणा-या 
ज्या व्यक्‍तींना बंदिवास सोसावा लागला अशा 
व्यक्‍तींना देण्यात येणा-या मानधनाकरीता 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - बियुडी-१४१९/प्र.क्र.१०१/स्वासैक.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - ०३ मार्च, २०२०. 


वाचा :-१) शासन निर्णय, निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दिनांक १४/०२/२०१८ 
२) शासन निर्णय, निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दिनांक ०३/०७/२०१८ 
३) शासन निर्णय, अर्थस-१०१८/प्र.क्र.११५/२०१८/स्वासैक-१, दिनांक १३/११/२०१८ 
४) शासन निर्णय, निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८) स्वासैक-१, दिनांक १५/११/२०१८ 
५) शासन निर्णय, निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८) स्वासैक-१, दिनांक २८/०१/२०१९ 
) 
) 
) 
) 


( ) 

६) शासन निर्णय, निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८) स्वासैक-१, दिनांक 09/03/2098 
७) शासन निर्णय, निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८) स्वासैक-१, दिनांक २७/०३/२०१९ 
८) शासन निर्णय, निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८) स्वासैक-१, दिनांक ३०/०३/२०१९ 
९) शासन निर्णय, निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८) स्वासैक-१, दिनांक ०३/०५/२०१९ 
१०) शासन निर्णय, बियुडी-१४१९/प्र.क्र.१०१/२०१९/स्वासैक-१, दिनांक ०८/०५/२०१९ 
११) शासन निर्णय, निवृवे-१०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१, दिनांक २०/०५/२०१९ 
१२) शासन निर्णय, निवृवे-१०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१, दिनांक १५/०६/२०१९ 

) 

) 


१३) शासन निर्णय, निवृवे-१०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१, दिनांक १०/०७/२०१९ 
१४) शासन निर्णय, बियुडी-१४१९/प्र.क्र.१०१/२०१९/स्वासैक-१, दिनांक ३०/०९/२०१९ 


प्रस्तावना :- 

भारतामध्ये दिनांक २५.०६.१९७५ ते दिनांक ३१.०३.१९७७ या कालावधीत आणिबाणी घोषित 
करण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्‍तींना कारावास सोसावा लागला, अशा व्यक्‍तींना 
आर्थिक मदत देऊन त्यांचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्यासाठी धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. 
सदर धोरणांतर्गत पात्र असलेल्या व्यक्‍तींना संदर्भ क्र. १४ नुसार पात्र मंजूर व्यक्‍तींना ऑगस्ट, २०१९ ते 
डिसेंबर, २०१९ पर्यंतचे मानधन वितरीत केलेले आहे. सदर पात्र व्यक्‍तींना माहे. जानेवारी, २०२० चे 
मानधन वाटप करण्याची बाब झासन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयांनुसार, आणिबाणी कालावधीत कारावास भागलेल्या 
व्यक्‍तींना संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयानुसार मानधन मंजूर करण्यात आलेले आहे. सदरच्या पात्र 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४१९/प्र.क्र.१०१/स्वासैक.१ 


व्यक्‍तींना माहे. जानेवारी, २०२० पर्यंतचे संदर्भ क्र. १४ मधील शासन निर्णयानुसार पात्र व्यक्‍तींना माहे 
जानेवारी, २०२० पर्यंतचे मानधन असे एकूण रु.२,६८,७०,०००/- (रु.दोन कोटी sear लाख 
सत्याऐंशी हजार फक्त) एवढया निधीचे वितरण शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये 
दर्शविलेले आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिका-यांनी त्यांना वितरीत केलेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च होणार नाही, याची 
दक्षता घ्यावी. जिल्हाधिका-यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांच्या 
ताळमेळ महालेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन 
खर्चमेळाचा मासिक अहवाळ शासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी शासन परिपत्रक 
क्र. खर्चमेळ-२०११/प्र.क्र.१३९/२०११/स्वासैक-१, दिनांक १६/०८/२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 
३.  याप्रित्यर्थचा खर्च चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र. ए-५, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतन, (००)(०५) आणिबाणीच्या कालावधीत 
लोकशाहीकरीता लढा देणा-या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) ५० इतर खर्च (२२३५ ७२०२५ या 
लेखाशिर्षाखाळील सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अंदापत्रकीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा 
आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
Ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२००३०४१२३७४२०७०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Hemant Gorakhnath DN cN. काय be 
Mhapankar क 03.04 tates eee 
(हे. गो. म्हापणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 

सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
. प्रधान सचिव व वि.चौ.अ.-१, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव, (स्वा.सै.क.), सा.प्र.वि.मंत्रालय, मुंबई 


०८ Av AD OO 


ल 
«> 
. 


on 6 & 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४१९/प्र.क्र.१०१/स्वासैक.१ 


१०.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

११.सर्व जिल्हाधिकारी 

१२.निवासी लेखा परिक्षा अधिकरी, मुंबई / नागपूर 
१३.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / नागपूर 

१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकरी 

१५.सा.प्र.वि., कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई 

१६.क.अ.वित्त विभाग (अर्थ-१३/व्यय-४) मंत्राळय, मुंबई 
१७.निवडनस्ती, ( स्वा.सै.क.१. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४१९/प्र.क्र.१०१/स्वासैक.१ 


विवरणपत्र -अ 
अनु | जिल्हा निधी प्राप्त लाभार्थी । लाभार्थ्यांना दरमहा देण्यात | लाभार्थ्यांना जानेवारी, २०२० 
क्रमांक संख्या येणारे मानधन (रुपये) साठी आवश्‍यक मानधन (रुपये) 

१ २ ३ 8 4 

q वर्धा १३० १०,५७,५००/- १०,५७,५००/-- 
२ यवतमाळ ७२ ५,६२,५००/- ५,६२,५००/- 
३ ठाणे ९२ ६,७५,०००/- ६,७५,०००/- 
४ पुणे ५५७ ४८,८५,०००/- ४८,८५,०००/- 
4 कोल्हापूर ६७ ३,९२,५००/- 3,९२,५००/- 
& नंदुरबार २८ १,९५,५००/- १,९५,५००/- 
9 नांदेड १०६ ८,४५,०००/- ८,४५,०००/- 
& अहमदनगर १२१ ८,७०,०००/- ८,७०,०००/- 
९ सातारा ८० ४,६०,०००/- ४,६०,०००/- 
१० बीड ६६ ६,०५,०००/- ६,०५,०००/- 
११ भंडारा २७ २,२०,०००/- २,२०,०००/- 
१२ मुंबई शहर २६ २,४०,०००/- २,४०,०००/- 
93 रायगड २४ १,८०,०००/- १,८०,०००/- 
१४ हिंगोली १७१ १३,७०,०००/- १३,७०,०००/- 
१5 जळगांव ८९ ६,९२,५००/- ६,९२,५००/- 
१६ मुंबई उपनगर ६८ ६,४०,०००/- ६,४०,०००/- 
१७ पालघर ७० ४,५२,५००/- ४,५२,५००/- 
१८ रत्नागिरी 93 ६,५५,०००/- ६,५५,०००/- 
१९ सिधुदुर्ग ३४ २,७०,०००/- २,७०,०००/- 
२० नाशिक ८१ ५,९५,०००/- 4,84,000/- 
२१ धुळे ४२ ३,३५,०००/- ३,३५,०००/- 
२२ सांगली ५१ ४,१५,०००/- ४,१५,०००/- 
२३ सोलापूर ७८ ५,४५,०००/- ५,४५,०००/- 
२४ औंरगाबाद १२९ ९,०२,५००/- ९,०२,५००/- 
२५ जालना 4g 2,24,000/- 2,24,000/- 
२६ परभणी २९ २,५७,५००/- २,५७,५००/- 
२७ लातूर 88 ८,१०,०००/- ८,१०,०००/- 
२८ उस्मानाबाद ३१ २,१०,०००/- 2,90,000/- 
२९ अमरावती ९४ ७,५७,५००/- ७,५७,५००/- 
३० बुलढाणा ३१६ १७,८७,५००/- १७,८७,५००/- 
३१ अकोला ८५ ७,०५,०००/- ७,०५,०००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४१९/प्र.क्र.१०१/स्वासैक.१ 


३२ वाशीम ०९ ७५,०००/- ७५,०००/- 
३३ नागपूर ३४५ ३०,९५,०००/- ३०,९५,०००/- 
३४ गोदिया २९ २,२२,५००/- २,२२,५००/- 
३५ चंद्रपूर ७६ ५,९५,०००/- ५,९५,०००/- 
एकुण ३४५२ २,६८,७०,०००/- २,६८,७०,०००/- 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar 


H e m a nt G 0 rakh al at h DN: CN = Hemant Gorakhnath Mhapankar, C = IN 


S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = General Administration Department 


M h a p an ka [| Date: 2020.03.04 17:41:44 +05'30" 


(हे. गो. म्हापणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


